महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
कार्यालयासाठी “विभाग प्रमुख”, “कार्यालय 
प्रमुख” तसेच सदर कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
गट-अ, गट-ब (राजपत्रित), गट-ब (अराजपत्रित), 
गट-क व गट-ड मधील पदांवर सरळसेवा, पदोन्नती 
व प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात पदनिहाय 
“नियुक्ती प्राधिकारी” घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
ares निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१८/प्र.क्र.१०५/१/का.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख:२३.०४.२०१८ 


वाचा- 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२९०/का.१२, 
दि.१९ नोव्हेंबर, २०१६. 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद कार्यालयासाठी “विभाग प्रमुख”, “कार्यालय प्रमुख” तसेच 
सदर कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ, गट-ब (राजपत्रित), गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड 
मधील पदांवर सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात पदनिहाय “नियुक्‍ती 
प्राधिकारी” घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

यासंदर्भात यापुर्वी निर्गमित करण्यात आलेले सर्व आदेश अधिक्रमित करुन, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयाशी संबंधित प्रशासकीय व वित्तीय बाबीं संदर्भात अनुक्रमे, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ मधील नियम क्रमांक ९(२२) व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, भाग- 
पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ व नियम क्र.२ मधील तरतुदींनुसार व सदर नियमांतील अटींच्या अधीन 
राहून याद्वारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांना “विभाग प्रमुख ” आणि 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांना “कार्यालय प्रमुख” घोषित 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१८/प्र.क्र.१०५/का.४ 


२. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील कर्मचारी हे “शासकीय 
कर्मचारी” या संज्ञेत मोडत नाहीत. यासंदर्भात यापुर्वी निर्गमित करण्यात आलेले सर्व आदेश अधिक्रमित करुन 
सदर कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा, पदोन्नती वा प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात 
खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती प्राधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदे नियुक्ती प्राधिकारी 
शि गट-अ (सहाव्य वेतन आयोगानुसार पे बँड | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

रु.१५,६००-३९,१०० + WSU रु.५,४०० | महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, 

व त्यापेक्षा कनिष्ठ वेतनश्रेणीतील पदे), | औरंगाबाद 

गट-ब (राजपत्रितो पदे, गट-ब 

(अराजपत्रित) पदे, गट-क पदे व गट-ड 

पदे 


३. सरळसेवा, पदोन्नती वा प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात शासन स्तरावरुन वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात येणारे Beal, वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम १०९ अन्वये राज्य शासनाला प्राप्त असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन विहित करण्यात आलेले नियम तसेच, वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम ११० 
अन्वये महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन विहित करण्यात आलेली 
नियमावली, या अन्वये विहित करण्यात आलेली प्रक्रिया पार पाडून व उपरोल्लेखित आदेश/नियम/नियमावली 
अन्वये घोषित करण्यात आलेल्या संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता घेऊन तद्‌नंतरच वरील तक्त्यात नमूद 
गट-अ, गट-ब (राजपत्रित), गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदांवर विभागीय स्तरावर सरळसेवा, 
पदोन्नती वा प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात वरील तक्त्यात नमूद नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी कार्यवाही 
करावी. 

४. उपरोक्त पदांवर नियुक्त्या करतांना, 

अ) सरळसेवेने नियुक्‍ती देण्याच्या प्रकरणांमध्ये उपरोलेखित आदेश/नियम/नियमावळी मधील 
तरतुदींनुसार तयार करण्यात आलेल्या गुणवत्ता यादीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे; 

ब) पदोन्नतीने नियुक्‍ती देण्याच्या प्रकरणांमध्ये उपरोल्लेखित आदेश/नियम/नियमावली मधील 
तरतुदींनुसार पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या निवडसूची/तदर्थ पदोन्नती सूची चे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे; 

क) प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्याच्या प्रकरणांमध्ये उपरोल्लेखित आदेश/नियम/नियमावली मधील 
तरतुदींनुसार प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती देण्यासाठी विहित करण्यात आलेल्या प्रक्रियेचा काटेकोरपणे अवलंब 


करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१८/प्र.क्र.१०५/का.४ 


५. वरील नियुक्ती प्राधिकारी हे वर नमूद पदांवर सरळसेवेने, पदोन्नतीने वा प्रतिनियुक्तीने करावयाच्या 


नेमणुका/नियुक्‍ती/पदस्थापनेच्या प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी असतील. मात्र बदली करण्यासंदर्भात 
उपरोल्लेखित आदेश/नियम/नियमावली/बदली अधिनियमान्वये घोषित करण्यात आलेले सक्षम प्राधिकारी 
अंतिम निर्णय घेतील. 


६. हे आदेशा या आदेशाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२३१७०८२५१९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Faroog Ahmed Noorkhan Pathan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 


Fa roo A h mM ed Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=87 10a75e5d45e9ece43bf14a0466b5933cf850802 
ac2a6564bc406784d303439, 


serialNumber=587f2890baec1d472c7d603da44bbe3ab165 
N OO [ kh a n Pa t h a n e637d985e3d5faab6d295ffa3a45, cn=Faroog Ahmed 

Noorkhan Pathan 

Date: 2018.04.25 11:31:14 +05'30' 


(फा.नू. पठाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद, 
महाळेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 


. विशेष कार्य अधिकारी, मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास, मंत्रालय, मुंबई, 
. विशेष कार्य अधिकारी, मा.राज्यमंत्री, अल्पसंख्याक विकास, मंत्रालय, मुंबई, 
९. 


स्वीय सहाय्यक, सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, 


१०. सर्व अवर सचिव/सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, 
११. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. कार्यासन-४, संग्रहार्थ./निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


